मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर यांच्या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०१८ ते 
३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१८/(१२५/२०१८)/मोप्र-(२), 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २६/०४/२०१८ 


पहावे:- १) शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ-२०१८/(८९/२०१८)/मोप्र-(२), दिनांक ०१.०३.२०१८. 
२) शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय, मुंबई क्र.आढावा १००२/(३३५/२००२)आ(प्रशि), 
दिनांक ०६/०२/२००३. 
३) मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्र. ६२७/ मुअगोप्र/ 
आलि-२/२०१८, दिनांक २३/०२/२०१८ चे पत्र. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. ०५/०३/२०१८. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय आस्थापनेचा 
आढावा व आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३० संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये 
दिनांक ०१.०१.२०१८ ते २८.०२.२०१८ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली होती. संदर्भ क्रमांक ४ चे वित्त 
विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी 
पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यावर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात 
करण्यात आलेला नाही अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दिनांक 
३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय:- 

आता संदर्भीय क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार 
उपरोक्त कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३० पदांना दिनांक ०१.०३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ 
पर्यंत खालील अटींचे अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्याहून अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१८/(१२५/२०१८)/मोप्र-(२) 

यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक आय-५ (नियत अस्थाई आस्थापना), मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व 
मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च (८०, सर्वसाधारण १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील 
गुतंवणूका, (०४) योजनेतर-वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान (०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवपली अंशदान (४७०१ आय १७१) या लेखाशिर्षाखालील खर्ची टाकावा व त्याखालील 
मंजूर अनुदानातून भागवावा. 

हे आदेशा वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक ०५/०३/२०१८ 
यानुसार विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यांत येत आहे 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४२६१७२८३७३६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


A b h a Digitally signed by Abhay Kesh: dsikar 
YO ee diss 
ou=Wate urces Departm 
K h postalCode=400032, st=Maharash 
es 7 a 0 la 0 2.5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b0041f 
388e5397467c37bb907e6cc635bd0fd, 


Ye d ५ | ka r Be mucins 1 Aa oe 
(अभय येडसीकर) 


सोबत:- विवरणपत्र कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत-- सहपत्रासह, 
१) वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई 
२) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य मुंबई / नागपूर 
३) महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य मुंबई / नागपूर 
) 
) 


8) मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 
५) मोप्र-(२) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१८/(१२५/२०१८)/मोप्र-(२) 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ २०१८/(१२५/२०१८)/मोप्र-(२), दिनांक २६/०४/२०१८ चे सहपत्र 


नियत अस्थाई आस्थापनेवरील एकूण ३० पदे (०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८) 


ce पदनाम आकृतीबंधानुसार मुदतवाढ 
मंजूर पदे द्यावयाची पदे 
|. अ” | मुख्य अभियंता a cee ae 
२ | सहायक मुख्य अभियंता (कार्यकारी अभियंता) २ २ 
३ | उप अभियंता ३ ३ 
४ | कनिष्ठ अभियंता/सहा. अभियंता श्रेणी-२/झा. ३ ३ 
अ. 
4 | विशेष अधिक्षक 1 १ a ae 
६ । अधिक्षक a ae 1 १_| 
७ | मुख्य आरेखक i ee ees | 
¢ | प्रथम लिपिक ॥__ ae a 
९ । मुख्य दप्तर कारकून 2“ “9 = =| (.- =e = 
| ao | ० | वरिष्ठ लिपिक २ २ 
शि १ | कनिष्ठ लिपिक २ २ 
१२ | लघु लेखक(उच्च/निम्न श्रेणी) a Se शि आशा 
१३ | टंकलेखक 3 3 
१४ | दूरध्वनी चालक ; रि. Woe 4 
१५ | वाहनचालक |} —~. —— || शिळ ==] 
१६ | दप्तरी 1 १ 1 a | 
१७ | नाईक 1 १ ॥__९१- | 
१८ । शिपाई ३ ३ 
१९ | चौकीदार ॥_ || 1 ae 
एकूण ३० ३० 
एकूण पदे ३० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


